तालुका फळरोपवाटिका, रेपाली व लोणेरे ता. 
माणगाव जि. रायगड, तालुका फळरोपवाटीका 
किल्ला ता. रोहा जि. रायगड व प्रमुख फळबाग केंद्र 
निळेली ता. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग येथील विविध 
विकास कामासाठी रु.२,१५,०३,१३५/- इतक्या 
रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: फरोवा-२०२४/प्र.क्र.६७/१३-ओ 
हुतात्मा राजगुरु बौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन, भाग-२. दि.१०/४/२०१५ 
२) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक, क. ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/ (भाग-४४)/का.१४६१, 
दि.११/६/२०१८. 
3) कृषि संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय पत्र जा.क्र. कृआ/फलो-२/२७-गौण बांधकामे/ 
नि.मा./२०६७८/२०२४. दि.१३/०८/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


विभागीय कृषि सहसंचालक, कोकण विभाग ठाणे यांचे अधिनस्त तालुका रोपवाटिका, रेपाळी ता. 
माणगाव जि. रायगड, तालुका फळरोपवाटिका लोणेरे ता. माणगाव जि. रायगड, तालुका फळरोपवाटीका 
किल्ला ता. रोहा जि. रायगड व प्रमुख फळबाग केंद्र निळेली ता. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग येथील प्रक्षेत्राअंतर्गत 
कामासाठी १) तालुका रोपवाटिका, wares} ता. माणगाव जि. रायगड अंतर्गत विकास कामासाठी 
रु.१,५०,१४,६७१/- २) तालुका फळरोपवाटिका लोणेरे ता. माणगाव जि. रायगड अंतर्गत विकास कामासाठी 
रु.४१,९६,३१५ ३) तालुका फळरोपवाटीका किल्ला ता. रोहा जि. रायगड विकास कामासाठी रु.२,९३,७४९/- 
४) प्रमुख फळबाग केंद्र निळेली ता. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग अंतर्गत विकास कामासाठी रु.१९,९८,४००/- असे 
एकूण रु. रु.२,१५,०३,१३५/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी पंधरा लाख तीन हजार एकशे पसतीस फक्त) इतक्या 
रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दिनांक १२/४/२०१५) माग- पहिला, उपविभाग 
५.अ.क्र.१० परिच्छेद अ.क्र. १३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या 
इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरुस्ती व विशेष दुरुस्तीस प्रशासकीय (वित्तीय) मान्यता देण्याचे अधिकार 
प्रशासनिक विभागास आहेत. त्याचा वापर करुन तालुका फळरोपवाटिका, रेपाली ता. माणगाव जि. रायगड, 
तालुका फळरोपवाटिका लोणेरे ता. माणगाव जि. रायगड, तालुका फळरोपवाटीका किल्ला ता. रोहा जि. 
रायगड व प्रमुख फळबाग केंद्र निळेली ता. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग इत्यादी विकास कामाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२४/प्र.क्र.६७/१३-अओ 


रु.२,१५,०३,१३५/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी पंधरा लाख तीन हजार एकडी पस्तीस फक्‍त) इतक्या रकमेस 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२.  मुख्यलेखाशिर्ष २७४०१ १७२२ मधील २७ लहान बांधकामे या बाबी अंतर्गत खालील कामांना मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | फळरोपवाटिकेचे नांव | कामाचे स्वरुप कामाची रक्‍कम 
| तालुका रोपवाटिका । प्रक्षेत्रावर पंप हाऊस क्र. १ ची दुरुस्ती ४,३६,४९०/- 
रेपाली ता. माणगाव 
जि. रायगड प्रक्षेत्रावर पंप हाऊस क्र. २ ची दुरुस्ती ६,९०,७४६/- 
प्रक्षेत्रावर गांडूळ खताकरिता खोलीचे बांधकाम करणे ४,९३,१७२/- 
प्रक्षेत्रावर कार्यालयाकडे जाणारा अंतर्गत रस्ता तयार ८,१९,१७५/- 
करणे 
प्रक्षेत्रावर पाळी हाऊसकडे जाणारा अंतर्गत रस्ता ११,८५,४८३/- 
तयार करणे 
प्रक्षेत्रावर जूने मातीशोडची दुरुस्ती करण १०,४७,४३१/- 
प्रक्षेत्रावर येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे ४०,०९,५१९/- 
प्रक्षेत्रावर कृषी पर्यवेक्षकाचे निवासस्थानाचे ४४,८१,७१२/- 
बांधकाम करणे 
प्रक्षेत्रावर नदीवरुन नवीन पाईपळाईन करणे ३,१७,८३४/- 
प्रक्षेत्रावर नवीन बोरवेल, विहिर दुरुस्ती व नवीन ३,३४,४२१/- 
पाईपलाईन करणे 
प्रक्षेत्रावर SST BASHA भराव करणे गट क्र.६ २,९९,७१८/- 
प्रक्षेत्रावर SIS BASHA भराव करणे गट क्र.७ २,९९,९३३/- 
प्रक्षेत्रावर SST BASHA भराव करणे गट क्र.८ २,९९,३४७/- 
प्रक्षेत्रावर हा्डनिंग BASHA भराव करणे गट क्र.९ २,९९,६९०/- 
२ तालुका फळरोप | प्रक्षेत्रावर SSH ASH भराव करणे गट क्र.६ २,९९,६४५/- 
वाटिका लोणेरे ता. 
माणगाव जि. रायगड प्रक्षेत्रावर येथे मुख्यद्वारा पासून ते मातृवृक्षापर्यंत अं ११,४९,८८१/- 
तयार करणे 
प्रक्षेत्रावर येथे विहीरी पासून ते पॉलीहाऊस पर्यंत अं ११,८२,९५२/- 
तयार करणे 
प्रक्षेत्रावर पाईप मोरीचे बांधकाम करणे ४,०५,४५०/- 
प्रक्षेत्रावर स्वच्छतागृहाची दुरुस्तीकरण २,५४,७९७/- 
प्रक्षेत्रावर नवीन पंप खरेदी व नवीन पाईपलाईन करणे ४,९६,३९२/- 
प्रक्षेत्रावर नवीन बोरवेल व पाईपलाईन करणे ४,०७,१९८/- 
3 तालुका फळरोप | हार्डनिंग शहोडकरीता व पॉलीहाऊस करीता भराव २,९३,७४९/- 
वाटीका किल्ला ता. | करणे गट क्र.१ 
रोहा.जि. रायगड 
४ प्रमुख फळबाग केद्र | प्रक्षेत्रावर शासकीय इमारत दुरुस्ती करणे ९,९८,४००/- 
Pract ता. कुडाळ जि. 
सिंधुदुर्ग प्रक्षेत्रावर शासकीय इमारत दुरुस्ती करणे १०,००,०००/- 
एकुण २,१५,०३,१३५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२४/प्र.क्र.६७/१३-ओ 


३. उपरोक्त रोपवाटिकांच्या गौण बांधकामावरील रु.२,१५,०३,१३५/- (दोन कोटी पंधरा लाख 
तीन हजार एकऱो पस्तीस फक्त) खर्च भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) 
(२४०१ १७२२) या योजने अंतर्गत २७-लहान बांधकामे बाबीखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त प्रस्तावातील मागण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
आल्यानंतर सदर निधी हा ज्या कामासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे त्याच कामांसाठी वापरण्यात 
यावा. सदर निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र विहित वेळेत शासनास सादर करावे. 
५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.३००/२०२४/व्यय-१, दिनांक 
२५/०९/२०२४ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१८३५५७५९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रांचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे.गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 


१) आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

3) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर. 

४) सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा मुंबई-३२. 
५) विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग,ठाणे. 

६) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, रायगड. 

७) उप विभागीय कृषि अधिकारी, माणगाव, जि. रायगडः 

८) जिल्हा कोषगार अधिकारी,रायगड/सिंधुदुर्ग, 

९) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-२-ओ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१०)कक्ष अधिकारी, (व्यय-१)/अर्थ-१३, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

९) निवड नस्ती-१३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


